RNI No.MAHBIL / 2009/ 31733 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - अ 


वर्ष १, अंक ३७ ] 


मंगळवार , जून २, २०१५/ ज्येष्ठ १२ , शके १ ९३७ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये १५.०० 


असाधारण क्रमांक ७५ 


प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने केंद्रीय अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २ जून २०१५ 


अधिसूचना 
भारताचे संविधान . 

क्रमांक हंक्षेक . २००८ / सेप्रनि /प्र . क्र . ४४७ / सेवा- ५. – भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० ९ च्या परंतुकान्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
शक्तीचा वापर करून महाराष्ट्राचे राज्यपाल, याद्वारे महाराष्ट्र शासनाच्या सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या 
आस्थापनेवरील आरोग्य सेवक ( पुरुष) गट -क या पदाच्या सेवा प्रवेश नियम, दिनांक ६ जून २०१४ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी, पुढीलप्रमाणे सुधारणा 
करीत आहेत : 

या नियमांना, आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील “ आरोग्य सेवक ( पुरुष ) गट - क ” ( सेवा प्रवेश ) नियम, २०१४ असे 
संबोधण्यात यावे. 

सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या अधिपत्याखालील आरोग्य सेवा संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील आरोग्य सेवक (पुरुष ) गट- क 
( सेवाप्रवेश ) नियम, २०१४ मधील नियम ३ ( ब )(i) मधील “ ज्याचे वय ३३ वर्षांपेक्षा जास्त नाही, परंतु राष्ट्रीय मलेरीया प्रतिरोध कार्यक्रमांतर्गत 
हंगामी क्षेत्र कर्मचारी म्हणून प्रत्येक वर्षी किमान ९० दिवस कार्यरत असलेल्या हंगामी क्षेत्र कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षांपर्यंत 
शिथिल करण्यात येईल ”. या मजकुराऐवजी “ ज्याचे वय ३३ वर्षांपेक्षा जास्त नाही , परंतु राष्ट्रीय मलेरीया प्रतिरोध कार्यक्रमांतर्गत हंगामी क्षेत्र कर्मचारी 
म्हणून किमान ९ ० दिवस कार्यरत असलेल्या हंगामी क्षेत्र कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत कमाल वयोमर्यादा ४५ वर्षांपर्यंत शिथिल करण्यात येईल, ”. असा 
मजकूर दाखल करण्यात येत आहे . 


१ . 


२ . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


ज्ञा . ल . सुळ, 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार- अ - ७५-१ 


r 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - अ, जून २, २०१५ / ज्येष्ठ १२, शके १ ९३७ 


PUBLIC HEALTH DEPARTMENT 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 2nd June 2015 


NOTIFICATION 


CONSTITUTION OF INDIA . 

No. RTW . 2008 /RR /CR -447 /SER -5.— In exercise of the power conferred by the proviso to 
article 309 of the Constitution of India , the Governor of Maharashtra is hereby pleased to make 
the following amendments, to the recruitment rules dated 6th June 2014 regulating the recruitment 
to the post of Health Workers (Male ) Group C on the establishment of Directorate of Health 
Services under the Public Health Department , Government of Maharashtra : 

1. These Rules may be called the “ Health Workers (Male ) Group C ” on the establishment 
of Directorate of Health Services (Recruitment) Rules , 2014 . 

2. Instead of the clause , under the Recruitment Rules, 2014 , rule 3 (b ) ( 1 ) of Health Service 
(Male ) Group C on the establishment of Director of Health Service under the public Health 
Department “ are not more than thirty three years of age provided that the upper age limit shall 
be relaxed upto forty five years in case of candidate who have worked as seasonal spraying worker 
under the national Anti-Malaria Programme to a minimum period of ninety days in every year 
may be read as , “ are not more than thirty three years of age , provided that, the upper age limit 
shall be relaxed upto forty five years in case of candidates who have worked as seasonal spraying 
worker under the National Anti-Malaria Programme for a minimum period of ninety days ” . 


" 


> 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


D. L. SUL , 


Deputy Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
ATGOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


